श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग व इतर दोन अधिकाऱ्यांच्या 
दि.९ जून २०१८ ते दि.१७ जून, २०१८ या 
कालावधीतील मलेशिया येथील विदेश 
दौऱ्यास मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.११५/का.१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २५ मे, २०१८ 


संदर्भ- 


१) Export Promotion Council for Handicrafts, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.ईपीसीएच/४/१-(आयई-ईओआय)/२०१८-१९, दि.६/०४/२०१८चे पत्र 

२) आदिवासी विकास विभाग, ज्ञापन PSA ३४१८/प्र.क्र.१६१(भाग-२)/ 

का.०५,दि.१७/०५/२०१८ 

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यांनी संदर्भ क्र.520२१००५१८३१८११॥/॥४, 

दि.२३/०५/२०१८ अन्वये दिलेली मान्यता 

प्रस्तावना - 


AN 
— 


श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग या श्रीम.भुवनेश्वरी 


सुरीयन,प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा व 


श्री.ल.गो.ढोके,उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग यांचे समवेत कोललंपूर, मलेशिया येथे 


दिनांक ०९.०६.२०१८ ते दिनांक १७.०६.२०१८ या काळावधीत Export Promotion council for 


Handicrafts New Delhi (EPCH) व्दारा आयोजित १६ व्या जागतिक महोत्सावात सहभागी 


होणार आहेत. यानुषंगाने सदर विदेश दौर्‍यास केंद्र शासनाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने 


दि.२३.०५.२०१८ च्या संदर्भ क्र.श2७२१००५१८३१८११॥॥४ अन्वये राजकिय मान्यता (Political 


Clearance) दिलेली आहे. त्यानुसार श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग 


व इतर दोन अधिकाऱ्यांच्या विदेश दौर्‍्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


त्यास अनुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय - 


श्रीमती मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांच्यासमवेत श्रीम.भुवनेश्वरी 


सुरीयन, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा व श्री.ल.गो.ढोके, 


उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग यांना दिनांक ०९.०६.२०१८ ते दिनांक १७.०६.२०१८ या 


कालावधीत Export Promotion council for Handicrafts New Delhi (EPCH) व्दारा आयोजित 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.११५/का.१ 


१६ व्या जागतिक महोत्सावात कोललंपूर, मलेशिया येथे सहभागी होण्यासाठीच्या विदेश दौऱ्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर दौऱ्यासाठी येणारा खर्च आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडील 


लेखाशिर्ष 2224 २६५८, नियोजन व संनियंत्रण या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ मध्ये उपलब्ध 


निधीमधून भागविण्यात यावा. 


३. Blame निर्णय शिफारस समितीच्या तसेच केंद्र शासनाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर दौऱ्यावर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमानुसार देय दैनिक व इतर भत्ते अनुज्ञेय 


राहतील. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१८१२४३५७२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sunita 
Fi 93cb 18 
Vi re n d fa 10a221 कका 
seri -7b3d0ddae7b5f68c7 1f56026f 
G . k d 5d. ffF12e61 3dac6fd709b6c80164 
7 di ikwad 
alkwa reer 
( सुनिता नेता गायकवाड ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा.मंत्री (आ.वि.) ,यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.राज्यमंत्री (आ.वि.) ,यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
८ 

९ 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.११५/का.१ 


१०.जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१, मुंबई 


१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४.अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (कार्यासन ५ व ६, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१५.लेखा अधिकारी, रोख शाखा, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.सर्व संबंधित अधिकारी 

१७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


